उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
आस्थापनेवरील (खुद्द) स्थायी व अस्थायी 
लघुलेखक संवर्गातील पदांबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. आयएलई-२०२०/प्र.क्र.८१ /प्रशासन-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०२०. 


उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या लघुलेखक संवर्गातील विविध मंजूर पदांचा तपशिल 
खालील प्रमाणे आहे. 
संवर्ग (लघुलेखक) 
वरिष्ठ स्वीय सहायक 
निवडश्रेणी लघुलेखक 
३  । उच्चश्रेणी लघुलेखक 


कळ ज्या 
काळ 


२. वरील पदांवर नेमणूक झालेल्या व्यक्‍ती शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेला महागाई भत्ता व इतर 
भत्ते नियमानुसार मिळण्यास पात्र ठरतील. 


३. या विभागाच्या शासन निर्णय क्र.आयएलई २०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा.३/दिनांक १६.०३.२०२० 
अन्वये विभागाच्या आस्थापनेवरील (खुद्द) अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२० पासून दि.३१/०८/२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६/१४-अ दिनांक २८.२.२०२० अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीनुसार उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या आकृतीबंधातील लघुलेखक संवर्गातील 
विविध मंजूर पदांचा तपशिल दर्शविण्यात आला आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००५०८१४२६१५७९१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Akshata Kamosh 2 
Desai a 
(अक्षता का. देसाई 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएलई-२०२०/प्र.क्र.८१ /प्रशासन-३ 


8. 
ष्‌. 
६. 
७. 
Cs 
र्‌. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-१६) /अर्थसंकल्प १९/ वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (प्रशासन-३) यांचे स्वीय सहायक 

अवर सचिव (र.व G1), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती) 


१०. निवडनस्ती (प्रशासन-३). 


